सन २०१८-१९ मधील अर्थसंकल्पित 
तरतूदीचे वितरण करणेबाबत. 

मागणी क्र. व्ही-२ मुख्य लेखाशीर्ष (३४५१ ०३०४) 
२८- व्यावसायिक सेवा या उपशीर्षाखाली fasts 
सरकारी वकीलांची फी अदा करण्यासाठी ८०% 
निधी वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दिपत्र क्र. बीयूडी २०१८/प्र.क्र.३/रोखशाखा 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ११ जानेवारी, २०१९ 


वाचा :- शासन निर्णय क्र.बीयूडी २०१८/ प्र.क्र.३/रोखशाखा, दि.२१.१२.२०१८ 


शुध्दिपत्र - 

सहकार पणन व gala विभाग, शासन निर्णय, क्र. बीयूडी 209¢/ प्र.क्र.३/ रोखशाखा, 
दि.२१.१२.२०१८ सन २०१८-१९ करिता मागणी क्र. व्ही-२ मुख्य लेखाशीर्ष (३४५१०३०४) सचिवाळयीन आर्थिक 
सेवा - २८- व्यावसायिक सेवा या बाबीअंतर्गत मंजूर अर्थसंकल्पित रू. ७.०० लाख तरतुदीपैकी ८०% म्हणजेच 
रू. ५.६० लाख एवढा निधी मंजूर करून खर्च करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे. 
२. वाचा येथील दि.२१.१२.२०१८ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद ३ मध्ये "वरीलपैकी अवितरित निधी 
रू. 90000 ----- "या नंतर पुढील मजकुराचा समावेञठा करण्यात यावा- 
"सदरचा निधी वितरित करण्याकरिता श्री. र.गं. ME कार्यासन अधिकारी रोख शाखा, सहकार पणन FAINT 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना या आदेशाद्वारे आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच डॉ. सुदिन गायकवाड, 
उपसचिव (आस्थापना), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी घोषित 
करण्यात येत आहे." 
३. सदर शासन शुध्दिपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०११११६४९५९९९०२ असा आहे. हे शुध्दिपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Ramesh . 
partment, 
4000: rashtra, 

254. d 1 b2ec |9170d9eae8aa251ee28d 
Shankarrao ६७५५ 

serialNumber=b9bf7a534d8f1272bd902482bf95b556a 

. Sbaefdddce18574a78fa2d8d0957d1f, cn=Ramesh 

S h | n ५ t e Shankarrao Shingte 

Date: 2019.01.11 16:59:00 +05'30° 

(रमेश शिंगटे) 


अवर सचिव तथा सहनिबंधक सहकारी संस्था 


प्रत माहितीसाठी व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :- 

१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. महालेखाकार, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

३. महालेखाकार, महाराष्ट्र- 2, नागपूर. 


शासन शुध्दिपत्र क्रमांकः बीयूडी २०१८/प्र.क्र.३/रोखशाखा 


४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

५. अवर सचिव (कार्या १७ स), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. सरकारी वकील, मूळ शाखा, मा. उच्च न्यायालय, रिट सेल, मुंबई 

७. वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प -१३, मंत्रालय, मुंबई 

८. उपसचिव आस्थापना, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

९. कार्यासन अधिकारी १८-स सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
१०.निवड नस्ती-१८-स./ रोखशाखा. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


